/ 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी ९०, २००५/माघ २९, शके १९२६ ९२५ 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जानेवारी २००५ 
। आदेश 
प्रिझन अँक्ट, १८९४. 
क्रमांक जेएलडी. ३२९९/१७४/१२१/पीआरएस-१.--कारागृह कायदा, १८९४ (१८९४ चा 


कायदा ९) च्या कलम ५९ (१०) आणि त्या अनुषंगाने प्रदान करण्यात आलेल्या इतर wa 
अधिकारांचा वापर करून अणि या संदर्भात अस्तित्वात असलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश 


, किंबा अनुदेश अधिक्रमित करून याद्वारे शासन महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील 


कारागृहाच्या आस्थापनेवरील शिपाई (Sepoy) (गट-क) या. पदाच्या सेवा भरतीचे बिनियमन 
करणारे पुढील नियम करीत आहे, जसे,-7 
१. या नियमांना कारागृह शिपाई (Sepoy) गट-क (सेवा प्रवेश) नियम, २००५ असे 
संबोधण्यात याबे. Se 
२. (१) कारागृह frame कारागृह शिपाई (गट-क) या पदावरील निवडीसाठी 
उमेदवारांकडे वयोमर्यादा, किमान शौक्षणिक अर्हता ब शारीरिक पात्रता खाली दर्शविल्याप्रमाणे 


: असणे आवश्यक आहे :-- 


(अ) वय.-कमीत कमी १८ वर्षे ब जास्तीत जास्त ३३ वर्षे. परंतु कमाल वयोमर्यादेत 
मागासवर्गीय -उमेदबारांना वेळोवेळच्या शासन धोरणानुसार सूट देण्यात येईल. 

(ब) शैक्षणिक अर्हता.--महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे 
अधिनियम, १९६५. (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) अन्वये प्रस्तावित केलेल्या 
विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथबा शासनाने 
या परीक्षेस समकक्ष म्हणून घोषित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. 

(क) शारीरिक पात्रता.-- 


महिला पुरुष 
(१) उंची . . __ किमान १५५ सें.मी. किमान १६५ सें. मी. 
(२) छाती 7 ae: न फुगवता ७९ सें. मी. 


ब्र फुगवून cw सें. मो. 
(फुगवून ब न फुगवता 
यातील फरक किमान ७ 
सें. मी. असावा.) 
(३) वजन २ ४८ कि. ग्रॅ. 


१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी १०, २००५/माघ २१९, शके १९२६ [भाग चार-अं 


३. (१) (अ) जे उमेदवार विहित शारीरिके व शेक्षणिक पात्रता पूर्ण करीत असतील त्यांना 
goo गुणांची शारीरिक पात्रता परीक्षा द्यावी लागेल. ही शारीरिक चाचणी खालीलप्रमाणे एकूण 
१०० गुणांची राहील :-- 


(१) १०० मीटर्स धावणे  । go गुण 
(२) लांब उडी go गुण 
(३) उंच उडी १० गुण 
(४) गोळा फेक Ro गुण 
(५) ८०० ted धावणे २० गुण.. 
(६) आर्म्सटेंकल कोर्स २० गुण 
(७) पूल अप्स (१०) १० गुण 
(८) दोराबर चढणे १० गुण 
एकूण २ > Yoo गुण 


उमेदवाराने ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ५० गुण मिळवणे आवश्यक राहील. 


(ब) जे उमेदवार शारीरिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांना ८० गुणांची लेखी चाचणी 
द्याबी लागेल. त्यामध्ये खालील विषयांचा समावेश असेल :-- 
(१) चालू घडामोडी 
(२) सामान्यज्ञान 
(३) अंकगणित 
(४) निबंध लेखन 


उमेदवाराने ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्यक राहील. 


(क) (१) जे उमेदवार लेखी चाचणी उत्तीर्ण होतील, त्यांना २० गुणांची मुलाखत चाचणी 
द्यावी लागेल. त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल :-- : 
(१) उमेदवाराचे सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व, 
(२) क्रोडा, एन. सी. सी. अथवा तत्सम कार्यक्षमता, आणि 
(३) इतर बिशेष कार्यक्षमता उदा. संगणकाचे ज्ञान अथवा समकक्ष तंत्र प्रशिक्षण अथवा 
उच्च शिक्षण. 
(२) ater निकषाच्या आधारे निवड मंडळ उमेदवारांची पान्नता/योग्यता ठरवील. 


४. कारागृह बरिभागातील कारागृह शिपाई (गट-क) या पदावरील भरतीसाठी (ज्येष्ठतेनुसार 
व आरक्षणानुसार) संबंधित सेवायोजन कार्यालयाकडून, समाजकल्याण अधिकारी किंबा जिल्हा 
सैनिक बोर्ड किंवा आदिवासी विकास बिभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या संबंधित 
कार्यालयाकडून उमेदवारांची नावे मागविण्यात येतील. रिक्‍त पदांबाबतची जाहिरात वर्तमानपत्रातील 
जाहिरातीद्वारे किंवा कार्यालयातील सूचना फलकावर लावून दूरदर्शन, रेडिओ यावर जाहीर केली 
जाईल : 


x 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र. शासन राजपत्र, फेब्रुवारी १०, २००५/माघ २९, शके १९२६ १२७ 


परंतु असे की, खालील प्रवर्गातील उमेदवारांचा कारागृह शिपाई भरतीसाठी थेट विचार 
करण्यात येईल. त्यांना सेवायोजन कार्यालयाच्या अथवा at नमूद इतर संस्थांच्या शिफारस 
पत्राची आवश्यकता असणार नाही. मात्र त्याचे नाव जवळच्या/संबंधित सेवायोजन कार्यालयात 
नोंदविलेले असणे आवश्यक राहील,-- 


(अ) कारागृह शिपाई ते सुभेदार दर्जापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या फक्त एका मुलास किंवा 
मुलीस :; : 

(ब) स्वातंत्र्य सेनिक अथवा माजी सैनिक या प्रवर्गातील उमेदवार, मात्र त्यांना 
जिल्हाधिकाऱ्यांचे विहित प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. 


५. कारागृह विभागातील बेपत्ता कर्मचारी किंवा असाध्य रोगामुळे किंबा अन्य कारणांमुळे 
वैद्यकोय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रानुसार ज्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सेंबानिवृत्त करण्यात आले 
आहे किंबा जे सेवेत असताना मृत पावले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांच्या एकाच मुलास किंवा 
मुलीस कारागृह शिपाई भरतीसाठी बोलविण्यात येईल. तसेच त्याला शारीरिक मोजमापात खालील 
सवलतो देय असतील. 


शारीरिक पात्रता महिला पुरुष 
(१) उंची उ: २.५ सें.मी. २.५ सें.मी. 
(२) छाती ar need न फुगवता २ सें. मी. 
फुगवून १.५ सें. मी. 
६. धरणग्रस्त ब प्रकल्पग्रस्तांसाठी भरतीसाठी प्रत्येक aad एकूण रिक्‍त पदांच्या 
५, % पदे आरक्षित असतील कोणत्याही जिल्ह्यात भरतीसीठी अर्ज परवानगी असेल. 


प्रकल्पग्रस्त ब भूंकपग्रस्तांस सेबायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीची आवश्यकता असणार नाही. 
तसेच प्रकल्पग्नस्त व भूकंपग्रस्तांना कमाल वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट राहील. 
७. कारागृह शिपाई या पदाबर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीला सूट मिळाली नसेल तर विभागीय 
परीक्षा आणि हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार उत्तीर्ण व्हाव्या लागतील. 
८, कारागृह शिपाई या पदाबर नियुक्‍त केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली 
होण्यास पात्र राहील. 


९. कारागृह शिपाई या पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवाराकडे या पदासाठी विहित केलेले 
प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल ब संबंधित परीक्षा तीन संधीमध्ये उत्तीर्ण व्हाबी लागेल. जर तीन 
संधीमध्ये तो परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर त्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


१०. कारागृह शिपाई पदावर नियुक्‍ती झालेल्या उमेदवारास संचालक, माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक 
आहे. अन्यथा सदर प्रमाणपत्र नियुक्‍तीपासून दोन वर्षांत सादर करणे आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


: किरण ठाकूर, 
शासनाचे उप सचिव. 


a महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी १०, २००५/माघ २९, शके १९२६ [भाग चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th January 2005 
Order 
Prisons Act, 1894. 


No. JLD/3299/174/121/PRS-1.—In exercise of the powers conferred by 
clause (10) of sub-section (1 ) of Section 59 of the Prisons Act, 1894 (9 of 
1894) and of all other powers enabling it in this behalf and in supersession 
of all the existing rules, orders and notifications made in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules for 
regulating recruitment to the post of Jail Sepoy, Group-C in the Prisons 
under the Home Department of the Government of Maharashtra, 
namely :— 


1. These rules may be called the Jail Sepoy, Group-C, in the prisons 
under the Home Department of the Government of Maharashtra 
(Recruitment) Rules, 2005. 


2. Acandidate for selection to the post of Jail Sepoy, Group-C, in the 
prisons under the Home Department of the Government of Maharashtra 
shall be required to possess age limit, minimum educational quilifications 
and physical standards, as follows, namely :-— 


(a) Age —Minimum age shall be 18 years and Maximum age shall 
be 33 years: 


Provided that, the maximum age limit in respect of backward class 
candidates shall be relaxable as per Government Policy from time to 
time. 


७) Educational Qualification.—Passed the Higher Secondary School 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board under the 
Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards Act, 
1965 (Mah. XLI of 1965) and includes any other examinations declared 
by Government to be equivalent thereto. 


(c) Physical Standard.— 


Female Male 


(ए) Height .. Minimum Minimum 
155 centimeters. 165 centimeters. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी १०, २००५/माघ २१, शके १९१६ १२९ 


(ii) Chest क ees, 79 centimeters on 
deflated, 
84 centimeters on 
expanded (difference 
would be minimum. 
5 em.). 


(ii) Weight .. 48 Kgs. 


3. (1) (a) The candidates who fulfill the physical standard and 
educational qualification shall be required to appear for the physical 
fitness test of 100 marks. The physical test will be of total 100 marks as 
follows, namely :— 


(1) 100 meters running .. 10 marks 
(2) High jump oe 10 marks 
(3) Long jump ५ 10 marks 
(4) Shot put ae 10 marks 
(5) 800 meters running . . 20 marks 
(6) Arms tackle course . . 20 marks 
(7) Pull ups (10) he 10 marks 
(8) Rope climbing ae 10 marks 

Total .. “400 marks 


A candidate is required to secure 50 marks for passing this examination. 


(b) The candidates who pass the physical fitness test shall be required 
to appear for written test of 80 marks which will include the following 
subjects, namely :— 


(1) Current Affairs 

(2) General knowledge 
(3) Arithmetic, and 
(4) Essay Writing 


A candidate is required to secure not, less than 40 per cent marks for 
passing this examination. 


१३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी १०, २००५/माघ २१, शके ९९२६ [भाग चार-अ 


(८) (1) The candidates who pass the written test shall be required 
to appear for the following oral test of 20 marks namely -— 


@ > General Personality of the candidate ; 
(i) Sports, N.C.C. or equivalent activities ; and 


(ai) Other special performance e.g. knowledge of Computer 
operation or equivalent technical training or higher education. 


(2) On the basis of above criteria the interview Board shall decide the 
fitness of the Candidates. 


4. Appointment to the post of Jail Sepoy, Group-C, in the prison shall 
be made from amongst the candidates called from Employment Exchange, 
according to seniority and reservation, Social Welfare Office or District 
Military Board or Training Centres conducted by the Tribal Development 
Department of the respective unit and by publication of the information 
of vacant posts in the newspapers or displaying on office notice board or 
announcing on radio or television : 


Provided that, the candidates from the following categories may be 
directly considered for a recruitment without call letter of any employment 
Exchange or other bodies referred above, their names shall be registered 
in concerned nearest Employment Exchange namely :— 


(a) Only one son or daughter of prison official from the rank of Jail 
Sepoy to Subhedar ; 


(b) Candidates from the category of Freedom Fighter or Ex-Servicemen 
who shall be required to submit a prescribed certificate obtained from 
the concerned Collector of the District. 


5. One son or daughter of a Jail Sepoy who is missing or has retired 
on compassionate ground on the basis of medical certificate due to ill 
health, or so, or has died while in service, may be called for the Jail 
Sepoy recruitment and he or she may get the following relaxation in 
respect of the physical standard, namely :— 


Physical Sandard.— ; 
: Female Male 
@ Height .. 2.5 centimeters 2.5 centimeters 
(i) Chest ६१ 00.0 2 centimeters 
; Deflated) 


‘1.5 centimeters 
(Expanded). 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, फेब्रुवारी Qo, २००५/माघ २१, शके १९२६ १३१ 


6. Out of the total posts available for recruitment to the posts of Jail 
Sepoy five per cent shall be reserved for project-affected person. The 
project affected persons need not require recommendation of the 

. Employment Exchange, etc. Similarly maximum age limit is relaxable by 
five yeats, in respect of recruitment for such project affected candidates. 
Project affected person can apply in any district. 


7. A person appointed to the post of Jail Sepoy shail be required to 
pass examinations in Hindi and Marathi according to the rules made in 
that behalf, unless he has already passed, or has been exempted from 
passing, those examinations. 


8. A person appointed to the post of Jail Sepoy shall be liable for 
transfer anywhere in the State of Maharashtra 


9. A person appointed to the post shall be required to complete the 
training prescribed for the post and have to pass concerned examinations 
within three chances. If he fails to pass the said examinations within 
three chances, his service shall be terminated. 


10. A person appointed to the post of Jail Sepoy-shali be required to 
posses a certificate in computer operation prescribed by Directorate of 
Information Technology, Government of Maharashtra, or submit it 
within 2 years from appointment. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


KIRAN THAKUR, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकौय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


